fe टिचर्स एज्युकेशन सोसायटी, जि.नागपूर संचलित 
समता विद्यालय, WSR, उप्पलवाडी, कामठी रोड, 
जि.नागपूर या शाळेचे राणी दुर्गावती चौक, आनंदनगर, 
जि.नागपूर येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३२०/प्र.क्र.४०८/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुलै, २०१३. 

संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे क्र.शिउस/माध्य/अ/६३६/२०२०, 
दिनांक २२/०१/२०२० चे पत्र 

प्रस्तावना :- 


दि टिचर्स एज्युकेशन सोसायटी, जि.नागपूर संचलित समता विद्यालय, शोंडेनगर, उप्पलवाडी, 
कामठी रोड, जि.नागपूर या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक शाळेचे, राणी दुर्गावती चौक, 
आनंदनगर, जि.नागपूर येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेची सध्याची इमारत जीर्ण, धोकादायक व क्षतीग्रस्त झाल्यामुळे स्थलांतर 
प्रस्तावित केळे आहे. सदर Wadd वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर 
मान्यता देण्यात येत आहे. :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 
(२) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेडा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्यक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(3) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(4) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे asa 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत 
पुढील कार्यवाही ४ आठवडयात करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३२०/प्र.क्र.४०८/एसएम-१ 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१७१३०४२१७५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 


Pravin R aj ALAIN Esra Sens erent es 


ra, 
976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1 d3f45fa 


Mundhe he reas 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 
३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, नागपूर 
४. अध्यक्ष/ सचिव, दि टिचर्स एज्युकेशन सोसायटी, जि.नागपूर 
५. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


